सन २०२२ या वर्षातील विविध कृषि पुरस्कार विजेते 
शेतकऱ्यांना पुरस्काराची रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध झालेला रु.८८.४८निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुरस्कार -२०२४/प्र.क्र.०७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२४ 


१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. HY-2020/H.H.92/8A, दि.१५/०२/२०२१ 

२) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र जा.क्र./कृमावि/विप्र-४/कृ.पु.गु.प.नि./२५१५०/२०२३, 
दि.३१/०७/२०२३ 

3) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र जा.क्र./कृमावि/विप्र-४/पुरस्कार नि./१४/२०२४, 

दि.२४/०१/२०२४ 

कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र.कृमावि/विप्र-४/पुरस्कार/२८/२०२४, दि.१६/०१/२०२४ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.५८/४ओ, दि.०७/०२/२०२४ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२४/प्र.क्र.०५/४ओ, दि.२३/०२/२०२४ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२४/प्र.क्र.०७/४अओ, दि.१२/०३/२०२४ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२४/प्र.क्र.०५/४अओ, दि.१५/०३/२०२४ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.१३१ (५)/२-अ, दि.३१/०३/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात कृषि, कृषि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था 
यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण 
पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार, वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार, 
उद्यानपंडीत पुरस्कार, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (सर्वसाधारण गट/आदिवासी गट), पद्मश्री 
डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार (आयुक्‍तालय/मंत्रालय स्तर) असे विविध पुरस्कार प्रदान 
करुन सन्मानीत करण्यात येते. त्यानुषंगाने सन २०२०, २०२१ व २०२२ करीता विविध कृषि पुरस्कार प्रदान करुन 
शेतकरी/संस्था यांचा सन्मान करण्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि.२३ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान केली आहे. तसेच पुरस्कारांच्या रकमेमध्ये व दैनिक व प्रवास भत्त्यांच्या रकमेमध्ये दि.०७ फेब्रुवारी, २०२४ 
च्या शासन निर्णयान्वये वाढ करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने सन २०२० व २०२१ या वर्षातील विविध कृषि 
पुरस्कार विजेते शेतकऱ्यांना पुरस्काराची रक्‍कम अदा करण्याकरिता रु.२२२.८१७६० लक्ष निधी संदर्भ क्र.७ व ८ 
येथील दि.१२ व १५ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

कृषि पुरस्कार विजेते शोतकऱ्यांना बक्षीसांची रक्कम अदा करण्यासाठी २४०१०७५३, ५० इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यात येतो. या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ मध्ये रु. कोटी इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद होती. तथापि, सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.४२० लक्ष इतकी तरतूद आहे. ही 
बाब विचारात घेता सन २०२२ च्या कृषि पुरस्कार विजेते शेतकऱ्यांना बक्षीसांची रक्कम अदा करण्यासाठी कमी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार -२०२४/प्र.क्र.०७/४-अओ 

पडणारा रु.८८.४८ लक्ष निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती नियोजन व वित्त विभागास 
करण्यात आली होती, त्यानुसार सदर निधी संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
झाला असून तो वितरीत करण्याबाबत झासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. सन २०२२ या वर्षातील विविध कृषि पुरस्कार विजेते शहोतकऱ्यांना अनुज्ञेय पुरस्काराची रक्कम अदा 
करण्याकरिता रु.८८.४८ लक्ष (रुपये अठ्ठ॒याऐंशी लाख अठ्ठेचाळीस हजार) निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालील लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा:- 

मागणी क्र.डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

१०९-विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 

०१-माहिती व प्रसार 

(०१) (०३) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम), 

(२४०१ ०७५३) ५०, इतर खर्च 


= या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व संवितरण 
करण्याकरिता पुढील अधिका-यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
णं आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हास्तर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी 


४. वितरीत केलेला निधी तातडीने खर्च करावा व वितरीत केलेला निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

५. वित्त विभागाचे दि.२०/०३/२०२४ च्या परिपत्रकानुसार पुढील कार्यवाही करताना निवडणूक आयोगाने तसंच 
सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार आदर्श आचार संहितेचे पालन होत आहे ही खात्री 
करण्याच्या तसेच निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपण पालन करावे. 

६. सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करण्याची कार्यवाही 

कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


१०, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार -२०२४/प्र.क्र.०७/४-ओ 


७. सदर पुरस्काराची अनुज्ञेय रक्‍कम संबंधित शहोतकरी/संस्था यांना 905/05 प्रणाली द्वारे त्यांच्या आधार 
संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. विभागून देण्यात आलेल्या पुरस्काराच्या बाबतीत पुरस्कारासाठीची 
रक्‍कम विभागून देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करतेवेळी संबंधित शहोतकरी/संस्था यांना यथोचित सन्मानपत्र 
देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२२३/का.१४३१, दि.२६/०३/२०२४ व वित्त विभागाच्या 
अनौ.सं.क्र.१४७/२०२४/व्यय-१, दि.३०/०३/२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३३११५३२५१४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


4¢ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981d5a9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420d7 chi 
28990d692636, ICode=400032, st=Maharasht 


BANSIRAO KARAD bars 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक 

. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक 

. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१७. 
. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
98. 


सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 


निवड नस्ती-४ओ 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


